सातारा जिल्हयातील खटाव तालुक्यातील राज्य मार्ग 
१४६-वडुज-गणेशवाडी-येरळवाडी-बनपुरी- 
पळसगाव- खातवळ-अनफळे-मायणी ते रा.मा.१४३ 
रस्ता प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : रवियो-२०१९/प्र.क्र.९६/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १६ जुले, २०१९ 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचे 
पत्र जा.क्र.मुअ/(पुणे/का-२/रेशा/२५/५१८/२०१९ दि.२४ जानेवारी, २०१९ 
२) अधिक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, सातारा यांचे 
क्र.सा.बां.म.सा./रेशा/प्र.क्र.५११/रस्ते दर्जोन्नती/२७०१/२०१९ दि.१३ जून,२०१९. 


प्रस्तावना:- 


सातारा जिल्हयातील खटाव तालुक्यातील राष्ट्रीय महामार्ग १४६ वडुज-गणेडशावाडी-येरळवाडी- 
बनपुरी- पळसगाव- खातवळ-अनफळे-मायणी ते रा.मा.१४३ रस्ता प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करणेबाबत, मुख्य अभियंता सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांनी शासनास प्रस्ताव सादर 
केला आहे. 

प्रस्तावित रस्ता हे दळणवळणाच्या दृष्टीने व वाहतूक सुरक्षीत व जलद होण्यासाठी व महत्त्वाचा 
रस्ता आहे. तसेच जिल्हा परिषद सातारा यांनी सदर रस्ता THAT करण्याबाबत मागणी केलेली आहे. 
सदर रस्त्याचे महत्त्व विचारात घेता सदर रस्ता दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय:- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचा प्रस्ताव व जिल्हा परिषद, 
सातारा यांचा ठराव विचारात घेऊन, सातारा जिल्हयातील जिल्हयातील खटाव तालुक्‍यातील 
खालील रस्ता “ज्या लांबीवर प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतंर्गत कामे मंजूर/प्रगतीत आहेत 
त्या लांबीवर सबंधीत योजनेचा दोषदायित्व कालावधी संपल्यानंतरच सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाकडून कामे घेण्यात aches” a अटीवर प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा साखळी दर्जोन्नत । दर्जोन्नती 
क्रमांक क्रमांक करावयाची | नंतरची 
व लांबी लांबी क्रमांक 
र्‌ रा.मा. १४६ पासून वडुज- इतर जिल्हा मार्ग | (०/००ते १७/८५०) २९.८५० । प्रमुख जिल्हा 
गणेडवाडी-येरळवाडी-बनपुरी- १०१ १७.८५० कि.मी. कि.मी. मार्ग-११२ 
पळसगाव- खातवळ-अनफळे- ग्रामीण मार्ग (०/००ते७/००) 
ते रा.मा.१४३ पर्यंतचा रस्ता. १६८ ७.०० कि.मी. 
इतर जिल्हा मार्ग (9/300 ते १४/३००) 
९८ ५.००कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.९६/नियोजन-२ 


परिणामी, रस्ते विकास योजना, २००१ -२१ मधील सातारा जिल्हयातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 
दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २९.८५० कि.मी. वाढ होवून एकूण लांबी (२७७५.५६० + २९.८५० 
म्हणजेच २८०५.४१० कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्याच्या लांबीत २२.८५० कि.मी.इतकी घट 
होवून एकूण लांबी (२८२९.५८०-२२.८५०) म्हणजेच २८०६.७३० कि.मी. इतकी तसेच ग्रामीण मार्ग 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ७.०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (६९१४.३३०-७.००) म्हणजेच 
६९०७.३३कि.मी. इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१९०७१६१२०९०६७५१८ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यापाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Prashant een cate 
Vinayakrao Pate 
(प्रशांत पाटील ) 
अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) विभागीय आयुक्त, पुणे 
२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व 
नकाशामध्ये बदल करुन जिल्हयाच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या 
कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 
३) जिल्हाधिकारी, सातारा 
४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सातारा 
५) अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, सातारा (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल 
करुन जिल्हयाच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल 
शासनास सादर करावा.) 
) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सातारा. 
) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 


& 


S 


रस्ते विकास योजना 2009-2029 ची नस्ती 
निवडनस्ती. 


८ 
९ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


